प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 
/शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय शिक्षक व प्रशासकीय सेवा (गट-ब) या 
पदावर रूजू न झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द 
करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१७/ प्र.क्र.(२३१/१७)/तांशि -१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -: ०५ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीटी-६५१३/प्र.क्र(१५/१३)/ 
तांशि-१, दि.२७/०७/२०१६ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.४/आस्था/प्रबंधक/रूजू अहवाल/२०१७/३८५, 
दि.०२/०८/२०१७ 


प्रस्तावना-: 
प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्याळय/शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 


महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा (गट-ब) या पदाकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या ८ उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेशा संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ (८) अन्वये, सदर उमेदवारांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत रुजू व्हावे, अशा सूचना देण्यात 
आल्या होत्या. तथापि, सदर उमेदवारांपैकी काही उमेदवार विहीत कालावधी/ रुजू होण्याकरीता 
दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही उक्त पदावर त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू 
न झाल्याने संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांची प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्याळय/ शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्याळयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा 
(गट-ब) या पदावर संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली नियुक्‍ती या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे. यापुढे संदर्भाधीन H.9 येथील दि.२७/०७/२०१६ च्या नियुक्‍ती आदेशातील 
नियुक्तीबाबत खालील उमेदवारांच्या कोणत्याही मागणीचा विचार केला जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


अ. उमेदवाराचे नाव गु.क्र. | वर्गवारी | आयोगाची पदस्थापनेचा Tales 
क्र शिफारस 
णि . श्री. केदारे विजय फकिरा | १ । अ.जा. खुला । शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
नागपूर 
२. | श्री. येरपूलवार बळीराम १४ | Hae) | ANT) शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रह्मपुरी 
इरण्णा 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३०५१७२६५३७६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


| a X mM a n D ) h e re serialNumber=6ee64cf9b42881 125c3715a5db341b5827¢57 
43c728bc85f04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 


Date: 2018.03.05 17:28:12 +05'30' 


(समीर Se) 
कार्यासन आधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
IN: c= =Government Of Maharashtra, ou=Higher And 


प्रति, 
«७ सर्व संबंधित उमेदवार 


प्रत, 


१. मा.मंत्री,उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण,तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

५. Weedon, da शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

६. संबंधित प्राचार्य,शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्याळय/शासकिय तंत्रनिकेतन (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. अप्पर मुख्य सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 

९. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


